नागरी संरक्षण संचालनालयातील प्रत्यार्पित 
करावयाची १०९ पदे पोलीस दलातील समान 
वेतनश्रेणीच्या पदांमध्ये रुपातंरीत करुन सदरची पदे 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर व महिला 
अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवर स्थानांतरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः अपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २० मार्च, २०१७ 
वाचा:- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- अपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३, दि.४ मार्च, २०१७. 
२) वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
दिनांक १५ मार्च, २०१७ चे पत्र. 
शासन शुद्धीपत्रक : 
संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण १०९ पदे 
पोलीस दलातील समान वेतनश्रेणीच्या पदांमध्ये रुपांतरीत करण्यास व सदर रुपातंरीत केलेली पदे विशेष 
पोलीस महानिरीक्षक,सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 
स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्यास उपरोक्त नमूद दिनांक ४ मार्च,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


२. उपरोक्त दिनांक ४ मार्च,२०१७ च्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अ.क्र.११ वर रेडिओ 
वायरलेस ऑपरेटर असे पदनाम दर्शविण्यात आले आहे. परंतु सदर पदाचे पदनाम "रेडिओ वायरलेस 
मेकॅनिक" असे आहे. त्यामुळे सदर विवरणपत्रातील अ.क्र.११ वरील "रेडिओ वायरलेस ऑपरेटर" या 
पदनामाऐवजी "रेडिओ वायरलेस मेकॅनिक" असे वाचावे. तसेच सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातीळ 
स्तंभ ५ मध्ये अ.क्र.१ ते ६ व अ.क्र.८ ते २३ येथील पदांची वेतनश्रेणी या शासन शुध्दीपत्रकासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रात स्तंभ क्र.५ येथे दर्शविल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी. 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०३२०११३७४३४२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


७ ७ Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
D h | raj K DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7c 
¢55853b8b449ff8dc53d69f1618d, cn=Dhiraj K 


Abhang oP caine 
(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


२. मा.राज्यमंत्री,गृह (ex) यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. उप सचिव, विशा-८, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo, उप सचिव, विझा-३ अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी Sear परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१५.निवड नस्ती, पोल-३. 


KKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


विवरणपत्र 
अ.क्र. | नागरी संरक्षण | एकूण | पदनिर्मितीचा शासन वेतनश्रेणी । पोलीस दलातील 
संचालनालया | पदे | निर्णय क्रमांक व दिनांक (रुपये) समकक्ष पदे 
कडील पदे 
(ह. २ ३ a ee 4 द 
शि . | नियंत्रक फिरते शि १ | गृह विभाग, शासन निर्णय | १५६००-३९१०० | पोलीस अधीक्षक 
दल, मुंबई क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + ७६०० 
३३६२/ ३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 
२. | दळणवळण शि १ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ९३००-३४८०० | प्रशासकीय 
अधीक्षक क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + ४४०० अधिकारी 
(फिरते दल) ३३६२/ ३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 
3. | डेपो अधीक्षक 7 १ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ९३००-३४८०० । पोलीस 
क्र. सीडीएम २०८३/२८६- | + ४३०० उपनिरीक्षक 
विशा-७, 
दि.११.०६.१९८४ 
४. | तांत्रिक ०२ | संचालक, नागरी संरक्षण | ९३००-३४८०० । पोळीस 
सहाय्यक संचालनालय, महाराष्ट्र | + ४३०० उपनिरीक्षक 
श्रेणी-१ राज्य, मुंबई यांच्या 
दि. १२.०९.२०१६ च्या 
प्रस्तावातील नमूद पदे 
५. | लघुलेखक ०४ = | गृह विभाग, शासन निर्णय | ९३००-३४८०० । पोलीस 
(कनिष्ठ श्रेणी) क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + ४३०० उपनिरीक्षक 
१४७० / ४०७८२, 
दि.१८.१०.१९७१ 
६. | सहाय्यक ०६ । गृह विभाग, शासन निर्णय । ९३००-३४८०० | प्रमुख लिपीक - 
उपनियंत्रक क्र.एसबी XX / सीडीएम | + ४२०० ०४ 
२०७६/४४३२, उपलेखापाल- 
दि.१८.०६.१९७७ व ०२ 


संचालक, नागरी संरक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या 
दि. १२.०९.२०१६ च्या 
प्रस्तावातील नमूद पदे 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


८. | मिश्रक हि १ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । सहायक पोलीस 
क्र. एसपीएल ७/ सीडीएम | + २८०० उपनिरीक्षक 
२०८२/५९६, 
दि.२४.०५.१९८२ 
९. | तांत्रिक ०२ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । पोलीस 
सहाय्यक क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + २४०० हवालदार 
श्रेणी-२ १४६४/टीएस ७०६, 
दि.१५.०२.१९६५ 
ति ०. | प्रमुख 7 १ । गृह विभाग, शासन निर्णय | 4Q00-20200 । पोलीस 
टंकलेखक क्र.एसबी Ill / सीडीएम | + २४०० हवालदार 
१४६२/ ३०५८४, 
दि.५.१.१९६३ 
षी १. | रेडिओ 7 १ । गृह विभाग, शासन निर्णय | 4Q00-20200 । पोलीस 
वायरलेस क्र.सीडीएम २०८७/४५२/ | + २४०० हवालदार 
मेकॅनिक वि.शा.८, दि. 
११.०९.१९९५ 
१२. | प्रयोग निदेशक | ०२ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । सहायक पोलीस 
क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + २८०० उपनिरीक्षक 
२०७०/ ३८३३७-॥, 
दि.१४.०९.१९७२ 
१३. | कनिष्ठ 7 q | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । सहायक 
निदेशक क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + २८०० दस्तादेवज 
२०७०/ ३८३३७, परीक्षक 
दि.१.६.१९७१ 
१४. | सहाय्यक 7 १ । गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । वीजतंत्री 
क्र.एसबी ॥ / सीडीएम | + २४०० 
१४६२/ ३०५८४, 
दि.५.१.१९६३ 
१५. | बिनतारी ०२ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । पोलीस 
यंत्रचाळक क्र. एसबी IV / सीडीएम | + २४०० हवालदार 


४६७१ / ४४१०३, 
दि.१५.११.१९७१ व 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र.सीडीएम २०८७ 
/४५२/वि.शा. ८, 
दि. ११.०९.१९९५ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


१६. | सुतार-नि- हि १ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । पोलीस नाईक 
लोहार क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + २४०० 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 
१७. | चालक यंत्र ०४ । गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । पोलीस शिपाई 
चालक क्र. एसबी ॥//सीडीएम | + २००० 
१४६४/२९८६९, 
दि.३१.१२.१९६४ व 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी IV / सीडीएम 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 
१८. | दुरध्वनी शि १ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । पोलीस शिपाई 
चालक क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + २००० 
१४६५/३२९८६, 
दि.१.१०.१९६५ 
१९. | प्रमुख ०५ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । पोलीस शिपाई 
अग्निशामक/ क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + २००० 
विमोचक ३३६२ / ३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 
२०. | सहाय्यक 7 १ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । पोलीस शिपाई 
जोडारी क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + २००० 
यांत्रिक ३३६२/ ३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ 
२१. | दुरध्वनी ०२ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । कनिष्ठ श्रेणी 
चालक क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + १९०० लिपीक 
१४६४/टीएस ७०६, 
दि.१५.०२.१९६५ 
२२. | लिपीक- १ १ | गृह विभाग, शासन निर्णय | ५२००-२०२०० । कनिष्ठ श्रेणी 
टंकलेखक क्र. एसबी ॥// सीडीएम | + १९०० लिपीक 


१४६४ / २३०५६, 
दि.३०.०६.१९६४, 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी IV / सीडीएम 
१४६४/टीएस ७०६, 
दि.१५.०२.१९६५, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.१६५/पोल-३ 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥// सीडीएम 
३३६२/ ३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५, 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी IV / सीडीएम 
१४७० / ३६४८३, 
दि.३०.०६.१९७१, 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी IV / सीडीएम 
२०७० / ३८३३७-॥, 
दि.१४.०९.१९७२, 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. सीडीएम २०८३/२८६- 
विज्ा-७, 
दि.११.०६.१९८४ 


२२. 


चालक 


०८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
३३६२/३०२००, 
दि.२०.०५.१९६५ व 
गृह विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसबी ॥//सीडीएम 
१४७०/३६४८३, 
दि.३०.०६.१९७१ 


५२००-२०२०० 
-- १९०० 


प्रयोगशाळा 
परिचर 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


